सुधारित नियमित निवडसूची 2023-28 (भाग-२): 
“पोलीस उप अधीक्षक/यहायक पोलीस TFT 
(निळास्ा” या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९/भाग-२/पोल-१अ. 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक : २० ऑगस्ट २०२४. 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.- 
१२, दिनांक ०१/०८/२०१९. 


२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 


दिनांक ०७/०५/२०२१. 


३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२/१०२०/ 
निनिसू-२०२२-२३/११/२०२३, दिनांक २१/०५/२०२४. 


४ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२/१०२०/ 
निनिसू-२०२३-२४/१७४/२०२३, दिनांक २१/०६/२०२४. 


५) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९/पोल-१अ, दिनांक 
१२/०६/२०२४ व २६/०६/२०२४. 


शासन Sea: 


“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील पदावर 


पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “पोलीस निरीक्षक (निःदास्त्र” या संवर्गातील 


अधिका-यांच्या “सुधारित नियमित निवडसूची २०२३-२४ (भाग-२)” यामध्ये सामाविष्ट, पुढील 


तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोळीस अधिका-यांची, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, 


पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, पदोन्नतीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. । पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) 
। १. | आश्लेशा जितेंद्र हुले पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, सातारा 
२. | प्रताप धोंडीराम पोमण सहायक पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर 
३. । सुभाष आनंदराव बोराटे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
४. | संजय दत्तात्रयसानप सहायक WS आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर 
५. | ols प्रकाश मायणे पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण 
६. । शशांक गणपतराव शेळके सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९/भाग-२/पोल-१अ. 


अ.क्र. | पोळीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) 
७. । विजयकुमार धोंडीराम पताडे पोलीस उप अधीक्षक, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
मुंबई उपनगर 
८. | अनिल प्रल्हादराव पात्रुडकर पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
९. । राजेंद्र पांडुरंग मुळीक सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
१०. | ०. | किशोरकुमार केशव शिदे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
शि १. | मनोज बाबुराव खंडाळे पोलीस उप अधीक्षक, 
गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय (डी.टी.एस.), नाशिक 
१२. | सतिश बाबुराव निकम पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
१३. | विजयसिह बाळासाहेब बागल सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
१४. । अशोक संभाजी भगत पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक 
१५. | दिलीप पांडुरंग शिदे पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, पुणे ग्रामीण 
१६. । राजेंद्र दामोदर कुटे पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक 
१७. | निनाद मधुकर सावंत सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
१८. | राजेंद्र मारुती कदम पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
१९. | संजय यशवंत गोविलकर अपर पोलीस अधीक्षक (ए.ट.प.), 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 
२०. | शांकर श्रीरंग बाबर पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
२१. | राजेश मदनमोहन ओझा सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२२. । किशोर महादेव शिदे सहायक पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, बृहन्मुंबई 
२३. । आनंदराव तुकाराम खोबरे पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
२४. । सर्जराव बापुसाहेब जगदाळे पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
२५. | वासुदेव रामभाऊ देसले उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पेठ उपविभाग, नाशिक ग्रामीण 
२६. | अरविंद तुळशीराम गोकुळे पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
२७. बापुसाहेब श्ांताराम महाजन पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक 
२८. । जगन्नाथ ज्ञानदेव कळसकर पोलीस उप अधीक्षक, मोटार परिवहन (प्रशासन), पुणे 
२९. | सुनिल काशिनाथ झावरे पोलीस उप अधीक्षक, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सातारा 
३०. | हेमंतकुमार केवळरामजी खराबे | पोलीस उप अधीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
नागपूर परिक्षेत्र यांचे वाचक 
३१. | भानुदास विश्वनाथ खटावकर पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, मरोळ 
३२. । सायरस बोमन इराणी सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
३३. । नरेंद्र भाइदास भदाणे पोलीस उप अधीक्षक, 


जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नंदूरबार 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९/भाग-२/पोल-१अ. 


अ.क्र. । पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) 
३४. | दादासाहेब बाबुराव चुडाप्पा पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, सांगली 
३५. | प्रवीणचंद्र विश्वासराव लोखंडे पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा 
३६. । नंदकुमार मुरलीधर बीडवई सहायक पोलीस आयुक्‍त, अमरावती 
३७. | संजय महादेव लोहकरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लोहमार्ग जालना उपविभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
३८. | शंकर आनंदराव इंदलकर सहायक पोलीस आयुक्त, मीरा-भायंदर-वसई-विरार 
३९. | विश्वजीत पांडुरंग जाधव पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, धुळे 
४०. | गणेश रंगनाथ उगले पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर 
४१. । अजय खाशाबा सावंत पोलीस उप अधीक्षक, 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे 
४२. | केरुभाऊ दत्तात्रय कोल्हे पोलीस उप अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, 
गट क्र.१, पुणे 
४३. | कुमार भिकाजी चौधरी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, औसा उपविभाग, लातूर 
४४. । नरेंद्र कृष्णराव हिवरे सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर 
४५. | महेश रमेश तावडे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
४६. | संदीप किसनराव भागवत सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
४७. । ज्ञानेश्वर रायभान वाघ सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
४८. | भागुजी नानाभाऊ औटी पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, रत्नागिरी 
४९. | संतोष विठ्ठलराव वैरागडे पोलीस उप अधीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपूर 
५०. | संजय राजाराम मोहिते पोलीस उप अधीक्षक, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रायगड 
५१. | रेणुका शुभराज बुवा (होनप) सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
५२. | मोहमद युसुफ मजिद सौदागर सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
५३. | सुमन आनंदा चव्हाण (पोतदार) सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
५४. | मनोजकुमार माधवराव यादव पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, लोहमार्ग, पुणे 
५५. | समृद्धी समीर तांडेल पोलीस उप अधीक्षक, दहडतवाद विरोधी पथक, 
(सविता निवृत्ती गायकवाड) बृहन्मुंबई 
५६. । रणजीत नारायण सावंत पोलीस उप अधीक्षक, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, धाराशिव 
५७. | अनिल लक्ष्मण लाड पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, पालघर 
५८. | रविंद्र रंगनाथ दौंडकर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, रोहा उपविभाग, 
रायगड 
५९. । सुरेंद्र गजेंद्र माळाळे सहायक पोलीस आयुक्त, सोलापूर 
६०. | प्रिनाम नामदेव परब सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
६१. | संभाजी निवृत्ती मुरकुटे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
६२. | सुधीर वसंतराव हिरडेकर सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
६३. | वनिता अभय पाटील (थोरात) पोलीस उप अधीक्षक, 


जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलढाणा 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९/भाग-२/पोल-१अ. 


अ.क्र. । पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) 
६४. | शांकर शाहु खटके पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
६५. | संजय देवदत्त तुंगार अपर पोलीस अधीक्षक (ए.ट.प.), 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड 
६६. | राजकुमार प्रभाकर ae पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, सोलापूर 
६७. | उमेश दामोदर टेकाडे पोलीस उप अधीक्षक, 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
यवतमाळ 
६८. | कलीम कौसर ऐनोद्दीन होख सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
६९. | विष्णू झिपरु भोये पोलीस उप अधीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
छत्रपती संभाजीनगर यांचे वाचक 
७०. | STARTS गुंडोपंत पाटोळे अपर उप आयुक्त (ए.ट.प.), राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
कोल्हापूर 
७१. | विठ्ठल देवराम ससे पोलीस उप अधीक्षक, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगाव 
७२. | रविंद्र पितांबर शिदे पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, लोहमार्ग, नागपूर 
७३. | सुनिता सुरेश मेश्राम सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर 
(सुनिता रघुनाथ घरडे) 
७४. | संजय राघु खताळे सहायक पोलीस आयुक्‍त, अमरावती 
७५. | एकनाथ कोंडीबा पाडळे पोलीस उप अधीक्षक, 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
छत्रपती संभाजीनगर 
७६. | धुलाबा दादाराव ढाकणे पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, सोलापूर 
७७. | मधुकर वामनराव भटे पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 
बारामती (ब-हाणपूर), पुणे ग्रामीण 
७८. | दीपक राजाराम चव्हाण पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, 
सोलापूर ग्रामीण 
७९. । रजनी जालिदर सरवदे (वरपे) पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, सांगली 
८०. । अशोक गुलाब सायकर सहायक पोलीस आयुक्त, सोलापूर 
८१. | राजकुमार बालाजीराव केंद्रे पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, परभणी 
८२. | सुधाकर बाबुराव शिरसाट सहायक पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, बृहन्मुंबई 
अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 

2) उक्त पदोन्नती ही झा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७/०५/२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९/भाग-२/पोल-१अ. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व 
सेवाज्येष्ठतेचा (seniority) कोणताही हक्क असणार नाही. 


४) उक्त निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याच्या अधीन 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने /अनोप्चारिक ae क्र.-” 
२०२&/क7-१२, दिनांक 90/06/2029] आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या 
शिफारशीचा यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या 
कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७%.॥1१01१५91119.४0०५०.11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०२२२६५५५०२९ असा आहे. हा 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
SA N D E E P DN: IN, (GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf5 7af23a4473234ebcc421d08 
GORAKH NATH 4d8890fc37c8f673, post ICode=400032, -Maharash' 
eriall bi E7B44D71EACB46FA05 1532FB66A73DA715F67803 
3161C1162FA83F6713D03552, -SANDEEP GORAKHNATH 
DHAKANE onarane 
Date: 2024.08.20 22:46:02 +05'30' 
(संदीप गो. ढाकणे) 
| 
अवर सचिव 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) पोलीस महासंचालक, दहडातावाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सर्व पोलीस आयुक्त. 

) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

१०) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९/भाग-२/पोल-१अ. 


११) सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक/ पोलीस उप महानिरीक्षक. 
१२) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
१३) संबंधित अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती. 
१४) संबंधित सदस्य सचिव, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती. 
१५) संबंधित पोलीस अधिकारी (HART ग्हासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या WITTE A. 
१६) निवड नस्ती, पोल-१अ. 
प्रत- 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


) 
) 
) 
४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


